RNI No. MABBIL/2009/31733 
REG. No. MH/MR/SOUTH-322/2010-12 


z 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


। बर्थ ३, अंक ८८] गुरुवार, Are १५, २०१९२/फाल्णुन २५, शके १९३३ [ued ६ 
किंमत : रुपये १४.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अशिनिकथांन्यये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियण ज आदेश यांग्वतिरिक्‍त) निथम व आदेश. 


गृह विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १५ मार्च २०१२ 
अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, १९८८. 

क्रमांक एमव्हीआर, ०४१०/सीआर-३७९/परि-२.--- मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा 
५९) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्याच्या कलम ९६ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (सत्तावीस ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात महाराष्ट्र शासनास समर्थ करण्याऱ्या 
अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून, शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या, महाराष्ट्र मोटार वाहन 
नियम, १९८९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठीच्या नियमांचा पुढील मसुदा, याद्वारे, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे, आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे बाधा 
पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि 
याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन, दिनांक १५ एप्रिल २०१२ 
रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल. 


भाग चार- अ-९२---१ ९ 


= महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग क्ार-अ, मार्च १५, २०९२/फाल्णुन २५, शकते १९३३ 


2 


उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही हरकती अथवा सूचना परिवहन आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र राज्य, ३ रा व ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रे (पूर्व), मुंबई goo ०५१ 
यांच्याकडे प्राप्त होतील त्यांवर शासन विचार करील. 
नियमांचा मसुदा 
(१) या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २०१२ असे म्हणावे. 
(२) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ याच्या नियम ८३ मध्ये, पोट-नियम (१) मध्ये,-- 
(१) खंड (एक) मधील उप-खंड (क) ऐवजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :--- 
“(क) (एक) वाहनामध्ये प्रत्येक मेढी व बकरीकरिता पुढीलप्रमाणे किमान तळपृष्ठ जमीन 
पुरविण्यात आलेली नसेल तर.- 
रस्त्याने वाहून नेताना प्राण्यांसाठी आवश्यक जागा 


प्राण्यांचे किलोग्रॅममध्ये अंदाजे वजन आवश्यक जागा चौरस मीटरमध्ये 
लोकर असलेल्या लोकर काढलेल्या 
प्राण्याकरिता प्राण्याकरिता 

(१) (2) (3) 

२० पैक्षा अधिक नाही ०.१७ ०.१६ 

२० पेक्षा अधिक, परंतु २५ पेक्षा अधिक नाही ०.१९ 0.96 

२५ पेक्षा अधिक, परंतु ३० पेक्षा अधिक नाही ०.२३ ०.२२ 

३० पेक्षा अधिक, परंतु ४० पेक्षा अधिक नाही ०.२७ ०.२५ 

४० पेक्षा अधिक ०.३२ ०.२९ 

(दोन) वाहनामध्ये प्रत्येक हरिण ब डुक्कर यांच्याकरिता किमान ०.२० चौरस मीटर इतकी 
तळपृष्ठ जमीन पुरविण्यात आली नसेल az.” 


(२) खंड (दोन) मधील उप-खंड (क) ऐवजी पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :--- 
“(क) प्रत्येक प्राण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सरासरी जागा पुरविण्यात आलेली नसेल तर :--- 


तक्ता एक 
प्रत्येक प्राण्याकरिता राखावयाची जागा 
२०० किलोग्रॅम पर्यंत वजन असलेला प्राणी Ne 3 चौरस मीटर 
२०० ते ३०० किलोग्रॅम पर्यंत वजन असलेला प्राणी ne १.२० चौरस मीटर 
३०० ते ४०० किलोग्रॅम पर्यंत वजन असलेला प्राणी ea ago चौरस मीटर 


४०० किलोग्रॅम पेक्षा अधिक वजन असलेला प्राणी oe २.० चौरस मीटर 


ee शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च १५, २०१२/फाल्गुन २५, शके ABS 


तक्‍ता दोन 


सर्वसाधारण आकाराच्या सडक वाहनातून वाहून नेताना प्राण्यांसाठी आवश्यक जागा 


वाहनाचा आकार चौरस मीटर मध्ये प्राण्यांची संख्या 
लांची x रुंदी वाहनाचे तलपृष्ट २०० किलोग्रॅम २०० ले ३०० ३०० ते ४०८ ४०० किलोग्रॅम 
(चौरस मीटर) क्षेत्र (चौरस मीटर) पर्यंत वजन किलोग्रॅम पर्यंत किलोग्रॅम पर्यंत पेक्षा अधिक यजन 
असलेले प्राणी वजन असलेले प्राणी वजन असलेले प्राणी असलेले प्राणा 
(प्रत्येक प्राण्याकरिता (प्रत्येक प्राण्याकरिता (प्रत्येक प्राण्याकरिता (प्रत्येक प्राण्याकरिता 
१ यौरस मीटर जागा) १.२० चौरस मीटर जागा) १.४० चौरस २.७० चीरस 
मोटर जागा) मीटरजागा) 
Q) (र) @ (3) (+) (3) 
६.१५ RE १६.५६ १६ शष वि ‘ 
५.६ ५ २.३ १₹.टट Ww ta 4 धू 
४.१६ ५. १.९ 9.9 ¢ ह ह ¢ 
RT BCE क्ट 4 # 6 2 


भाग चार-अ-73२--२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भि. रा. वाढवे, 
शासनाचे सह सचिव. 


X महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च ९५, २०९२/फाल्णुन २५, शके १९३३ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chow, Mantralaya 
Mumbai 400 032, Dated the 15th March, 2012 
NOTIFICATION 

Moror VEHICLES Act, 1988. 

No. MVR. 0410/CR-379/TRA-2.—The following draft of the rules further 
to amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers 
conferred by clause (xxvii) of sub-section (2) of section 96 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in its application to the State of Maharashtra 
and of all other powers enabling it in this behalf, is hereby published as 
required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of 
all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra 
on or after the 15th day of April, 2012. 

2. Any objections or suggestions which may be received by the 
Transport Commissioner, Maharashtra State, 3rd and 4th floor, 
Administrative Building, Bandra (East), Mumbai 400 051, from any person 
with respect to the said draft, before the aforesaid date , will be considered 
by the Government. 

DRAFT RULES 


(1) These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (Second 
Amendment) Rules, 2012. 

(2) In rule 83 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, in sub- 
rule (1)-- 


= शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च १५, २०१२/फाल्गुन २५८, शके १९३३ ९ 


(1) In clause (i), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be 
substituted, namely :— 

(a) (1) a minimum floor space for each sheep and goat is provided in 
the vehicle as under :— 


Space requirement while being transported by road 


Approximate weight of animal Space required in square meter 
in kilogram Wooled Shorn 
(1) (2) (3) 
Not more than 20 0.17 0.16 रि 
More than 20 but not more than 25 0.19 0.18 
More than 25 but not more than 30 0.23 0.22 
More than 30 but not not more than 40 0.27 0.25 
More than 40 0.32 0.29 


(ii) a minimum floor space of 0.20 square meter for each deer and pig 
is provided in vehicle. 


(2) In clause (ii), for sub-clause (a), the following sub- clause shall be 
substituted, namely :— 


“(a) the average space per cattle is provided as follow :— 


TABLE I 


Space Allowance per cattle 


Cattle weighing upto 200 kg. 7 1 Square meter 
Cattle weighing upto 200 to 300 kg. Ae 1.20 Square meter 
Cattle weighing upto 300 to 400 kg. ot 1.40 Square meter 


Cattle weighing above 400 kg. hi 2.0 Square meter 


= महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च १५, २०९२/फाल्णुन २५, शके १९३३ 


Tass II 


Space requirement for cattle while being transported 
in commonly sized road vehicles 


Vehicle size Floor area Number of Cattle 
length x width of the vehicle Cattle Cattle ——tattle ‘Cattle Cattle Cattle 
square meter ‘in square meter weighing weighing upto weighing upto weighing 
(Square upto 200 kg. 200-300 kg. 300-400 kg. above 400 kg. 


meter.) (1 Square meter (1.20 Square (1.40 Square (2.0 Square 
space per cattle) meter space per meter space meter space 
cattle) per cattle) per cattle) 

१1) (2) (3) (4) {5) (6) 
8.9 > 2.4 16.56 16 14 12 8 
5,6 x 2.3 12.88 2 10 8 6 
4.16 x 1.9 79 8 6 6 4 
2.9 x 1.89 5.48 5 4 4 2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


B. R. WADHAVE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM AGANNATH GOSAV1, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS. 21-A, NETANSUBHASHROAD. CHARNI 
(UMBA] 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING. KTIONERY AND PUBLICATIONS, 
71 SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD. MUMBAI 400004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 0588. 


